मौलाना आझाद अल्पसंख्यांक आर्थिक 
विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई 

सन २०२१-२२ साठी भाग भांडवल 
अंशदान वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२२/प्र.क्र.३८/का.५ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २४ मार्च, २०२२. 


वाचा - 
१. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: अविवि-२००८/१७१०/ 
प्र.क्र.२३०/ ०८/का.८, दिनांक ०६ जून, २०१३. 
२. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दि.१४.१०.२०२१. 
३. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: मौआम-२०२१/प्र.क्र.9३/२१/का-८, 
दि.२१.०१.२०२२ 
४. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र.: मौआम-२०२१/प्र.क्र.२२/का-८, 
दि.१४.०२.२०२२ 
प्रस्तावना :- 


मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाचे अधिकृत भाग भांडवल 
संदर्भ क्रमांक १ येथील दिनांक ०६ जून, २०१३ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५००.०० कोटीपर्यंत 
तर संदर्भ क्रमांक ४ येथील दिनांक १४.०२.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये रु.५००.०० कोटी 
वरुन रु.७००.०० कोटीपर्यंत वाढविण्यास मान्यता देण्यात आळी आहे. अद्याप पर्यंत शासनाने 
महामंडळास रु.५००.०० कोटी इतके भागभांडवल टप्याटप्प्याने उपलब्ध करुन दिले आहे. 
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळाला भागभांडवळी अंशदान, 
(82340233)- अंशदान (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता 
रु.२५.०० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे. तसेच सदर 
लेखाशिर्षाखाली पुरवणी मागणीद्वारे रु. ७५.०० कोटी निधी मंजूर करण्यात आला आहे. 
अशाप्रकारे एकूण रु. १००.०० कोटी इतका निधी सुधारित अंदाज म्हणून सदर लेखाशिर्षाखाली 
उपलब्ध आहे. नियोजन व वित्त विभागाने सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षाच्या सुधारित 
अंदाजाच्या मर्यादेत विभागाने खर्च करावा असे अभिप्राय दिले आहेत. यापूर्वी सदर निधीतून रु. 
१६,८०,९०,०००/- इतका निधी भागभांडवल म्हणून संदर्भ क्र. ३च्या शासन निर्णयान्वये वितरीत 
करण्यात आलेला आहे. सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून भागभांडवलापोटी 
मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२२/प्र.क्र.३८/का.५ 


झासन निर्णय - 


मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ मर्यादित, मुंबई यांना सन 
२०२१-२२ या आर्थिक वर्षाकरिता रु. ४३,१९,१०,०००/- (अक्षरी रुपये त्रेचाळीस कोटी एकोणीस 
लाख दहा हजार फक्त) इतका निधी भागभांडवल म्हणून वितरीत करण्यास या शासन 
निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


२. उपरोक्त भागभांडवल मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ, मुंबई 
यांना प्रदान करण्यासाठी अवर सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना 
'आहरण व संवितरण अधिकारी' म्हणून घोषित करण्यात येत असून त्यांना याबाबतच्या देयकावर 
स्वाक्षरी करण्यास प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सदर महामंडळास उक्त रक्‍कम एकरकमी 
पध्दतीने त्वरीत अदा करण्यात यावी. 


३. सदर रक्कमेचा ई.सी.एस. अवर सचिव (9), अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
यांचे नावे काढण्यात यावा. 


४. वरील भाग भांडवली अंशदानाच्या अनुषंगाने होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली 
खर्ची टाकावा व तो सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात मंजूर केलेल्या तरतूदीतून भागविण्यात 
यावा. 


लेखाशिर्ष :- 
मागणी क्रमांक झेडई-२, 
४२३५-सामाजिक सुरक्षा व कल्याण यावरील भांडवली खर्च 
०२, समाजकल्याण, 
१९० सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणूका, 
(०१) महामंडळांना सहाय्य, 
(09)(02) मौलाना आझाद अल्पसंख्याक व वित्तीय विकास महामंडळास भाग भांडवली 
अंशदान (कार्यक्रम) 
(8234 0233) 
32 अंडादाने. 


५. मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळास उपलब्ध करुन देण्यात 
आलेल्या भागभांडवलाचे प्रमाणपत्र (ऐअर सर्टिफिकेट) महामंडळाने शासनास सादर करावे. 
कर्ज वसुलीबाबत सर्व उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यात याव्यात. नवीन कर्जाच्या अर्जांचे ऑन 
लाईन नोंदणीकरण, कर्ज मंजूरी आदेशासोबत लाभार्थ्यांस व जामिनदारास कर्ज परतफेड THA 
देण्यात यावा. सदर भाग भांडवल हे अल्पसंख्याक विकास विभाग व वित्त विभागाद्वारे मंजूर 
केलेल्या योजनांवरच हा निधी खर्च करण्यात यावा. सदरचा खर्च करण्यापूर्वी यासंदर्भात 
वेळोवेळी निर्गमित केळेल्या शासन निर्णयातील अटींची तसेच वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या 
सूचनांची पूर्तता करण्यात यावी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२२/प्र.क्र.३८/का.५ 


६. निधी खर्च करताना तो विहीत कार्यपध्दती अनुसरुन सर्व वित्तीय कायदे / टेंडर 
नियमावली व नियमांचे / प्रक्रियेचा अवलंब करुन / वित्तीय अधिकारांच्या (financial power) 
मर्यादेत / PWD मॅच्युअळचे अधीन राहून/ CV.C च्या मार्गदर्शक तत्वानुसार / CAG BI 
निर्देशानुसार / प्रचलित शासन निर्णय / नियम / परिपत्रक/ तरतूदीनुसार / बजेट व कोषागार 
नियमावलीनुसार खर्च करण्याची कार्यवाही करावी. कोणत्याही परिस्थितीत कुठलाही शासन 
नियम / अधिकाराचा भंग / अटी व शरर्तीचा भंग होणार नाही याची जबाबदारी व्यवस्थापकीय 
संचालक, मौलाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ यांची राहील. 


७. “वित्त विभागाच्या संदर्भ क्रमांक २ येथील दिनांक दि.१४.१०.२०२१च्या शासन परिपत्रका 
मधील अटींची पुर्तता करण्यात आली आहे.” 


८. प्रस्तावास नियोजन विभागाची अनौपचारिक संदर्भ क्र.२९/१४७१, दिनांक ०३ मार्च, २०२२ 
अन्वये तसेच वित्त विभागाची अनौपचारिक संदर्भ क्र.9७९/२०२२/व्यय-१, दिनांक ११ मार्च, २०२२ 
अन्वये मान्यता प्राप्त झालेली आहे. 


९. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२२०३२४१६०२२९२८१४ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DINESH 
MADHAVRAO 
SONAVANE 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई 
३) सह सचिव / उप सचिव, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
) व्यवस्थापकीय संचाळक, मौळाना आझाद अल्पसंख्याक आर्थिक विकास महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (रोख शाखेमार्फत) 
६) निवासी ळेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 
७ सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, 
मुंबई 
८) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प-१४, व्यय-४, व्यय-१ व साठ) मंत्रालय, मुंबई 
९) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मौआमं-२०२२/प्र.क्र.३८/का.५ 


qo) अवर सचिव, कार्यासन-७, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई त्यांना विनंती 
करण्यात येते की, त्यांनी उक्त रक्‍कम B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन द्यावी. 

११) रोख शाखा, अल्पसंख्यांक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन-५. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


